प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम सन 
२०२१-२२ साठी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी 
राज्य शासन हिऱ्याची रु.११७,२६,३३,५५२/- इतकी 
रक्‍कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.४५/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ५ मे, २०२२. 


वाचा - 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.४०/११- अ, दि.२९.०६.२०२० 
व दि.१७.०७.२०२०. 
२. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३ /अर्थ-३,दि.४.०४.२०२२. 
३. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी यांचे पत्र क्र. AIC.MRO / 
PMFBY-Rabbi २०२१-२२/२८८३/२२, दि.२४.०२.२०२२. 
४. आयुक्त (कृषि) यांचे पत्र क्र. सां.८/वि.ह.अनु. /८४६१/२०२२, दि.०३.०३.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता 
दि.२९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को 
टोकिओ जनरल SAR क॑. लि., रिलायंन्स जनरल SAR कं. लि., भारती aR जनरल 
इंन्शुरन्स क॑. लि., बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी sal इंन्शुरन्स fer या ६ 
विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची 
समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम २०२१- 
२२ अंतर्गत उपरोक्त ६ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिस्सा 
अनुदानाची मागणी केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.६ 
नुसार, “चालु हंगामातील नोंदणी सुरु असतानाच विमा संरक्षित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली 
तरी देखील केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा अग्नीम स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा 
करणे आवश्‍यक आहे. सदर विमा हप्ता अनुदानाची रक्‍कम मागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकुण 
राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या Co टक्क्याच्या ५० टक्के रक्‍कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना 
द्यावी” असे नमूद आहे. त्यानुषंगाने आयुक्‍त कार्यालयाने संदर्भ क्र. (४) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस 
अनुसरून रु.११७,२६,३३,५५२/- इतकी रक्‍कम पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी विमा कंपन्यांस अदा 
करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.४५/११ अ, 


शासन निर्णय :- 
भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस 
आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.६. या बाबींचा विचार करता 
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम २०२१-२२ अंतर्गत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता 
अनुदानाच्या प्रथम हप्त्यापोटी रु.११७,२६,३३,५५२/- इतके अनुदान विमा कंपन्यांना अदा 
करण्यासाठी वितरीत करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्‍कम रब्बी हंगाम 
२०२१-२२ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापुर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय 
असणार नाही. 
२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 
मागणी क्र. डी -३ 
२४०१ - पीक संवर्धन 
११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (2809 A ६६४) योजनेतर, ३३- अर्थसहाय्य. 


३. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या 
मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची 
जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि) यांची राहील. 

४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचाळक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

प. प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.४.०४.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०५१३१४१८३१०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Date: 2022.05.05 13:14:58 +05'30' 


(सरिता बांदेकर- देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
३. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.४५/११ अ, 


Co 
ae 


. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. संचालक (वि.प्र,, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

. वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

. उप सचिव (११-अ /२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

. कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, नवीन स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा 


मजला, दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३. 


. विभागीय व्यवस्थापक, भारती एक्सा जनरल इंश्लुरन्स क॑. लि. १९ वा मजला, परिणी Pasi 


जी ब्लोक, बांद्रा कुर्ला GSR, एम सी ए क्लब समोर, बांद्रा पुर्व, मुंबई ४०००५१ 


. विभागीय व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल लिमिटेड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ५ वा मजला, 


चिंतामणी अव्हेन्यू, विराणी औद्योगिक वसाहती जवळ, गोरेगाव (ई) मुंबई ४०००२३. 

विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी इगों इंन्शुरन्स क॑. लि. डी-१०३ तीसरा मजला ईटन 
बिझनेस, डिस्ट्रीक्ट एल.एस.बी. मार्ग भांडूप (पश्चिम), मुंबई- ४०००७८ 

विभागीय व्यवस्थापक, बजाज अलियान्झ जनरल इंशुरंस कं. लि. कॉमरझोन १ ला मजला, 
टॉवर १ समर्थ अशोक मार्ग, येरवडा पुणे-४११००६ 

विभागीय व्यवस्थापक, इफ्को टोकीओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी, लिमिटेड, ६ वा मजला, 
सुयोग प्लॅटीनम, मंगलदास रोड, पुणे-४११००१. 

निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


